दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) मंत्रालय, 
मुंबई या विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” 
या पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२१/प्र.क्र.२७/का.०१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:-१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्राळय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 

५) मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण ११/दि.क.२ (सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग), दि.०६.०२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.०४.०१.२०२१ अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यामध्ये 
नमूद केल्यानुसार केंद्रशासनाने पदसुनिश्चिती करुन पदे सुनिश्चित केलेली गट- अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व 
जवाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे 
जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


२. केंद्र शासनाने वर नमूद दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
आहेत. त्या यादीतील गट-ड संवर्गातील शिपाई या पदासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे, महिला व बाळ विकास विभाग 
(खुद्द) मधील विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.२७/का.०१ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१५११३३०२५४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE, 
t=Maharasht 


1९: 
2.5.4.20=1 86d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d58 76264 
525d ९494285, postal 


street=MANTRALAYA,MUMBA, 
-4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9 


be 
S ITA RAM JARAN D E d7391e9a053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
RAVINDRA SITARAM JARANDE 
Date: 2021.02.15 11:39:41 +05'30' 


(र. सि. RTS) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
७. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

१०. सह/उप सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.२७/का.०१ 


शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. दिव्यांग- २०२१/प्र.क्र.२७/का-१, दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती | सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
; शिपाई | S,ST,W,BN,L,KC,PP, | a) B,LYV, कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील सर्व कामे मुख्यालयामध्येच करावयाचे आहे. 
MF, SE, H, C ७) D,HH, टेबल, Gard धूळ झटकणे, असे काम कर्मचारी एकटयाने करतो. 
c) OL,OAL,CP,LC,DW,AAV | कार्यालयातील फाईल्स, टपालाची अपवादात्मक परिस्थितीत मुख्यालयाच्या 
d) ASD(M), ID, SLD,MI, ने-आण करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी बाहेर टपाल/ नस्त्यांची ने.आण करावी 
e) MD involving (a) to (5) पुरविणे, चहा कॉफी पुरविणे, वरिष्ठ लागते. आवश्‍यकता भासल्यास नेमून 
above अधिकारी सोपविलेली दिलेले काम करण्यासाठी साधन व 
कार्यालयीन कामे, तसेच कार्यासनात उपयंत्राच्या (aid and appliances) मदतीने 
शिपाई पदाची कर्तव्ये बजावणे. काम करू शकतो. 
Abbreviatiions: 
Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. Abbreviation Long Form 
1 [BO Blind | 9 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 hi — = -j] Deaf 11 ASD Autism Spectrum Disorder (M) 
4 HH Hearing Handicapped 12 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning Disability 
| 6s OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
=e 482 —= | LC Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. Abbreviation Long Form 
1 S Sitting 7 | जिता & Pushing 
2 ST Standing | 68 MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking | 9 |SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
| — 6 =: KC Kneeling & Crouching 


